पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक 
विमा योजना सन २०१७-१८ मध्ये आंबिया 
बहाराकरिता नियमित व गारपिट या हवामान 
धोक्याची राज्य हिस्साची रक्‍कम वितरीत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- विमायो-२०१७/प्र.क्र.१६९ /93-31, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १९ ऑक्टोंबर,२०१८ 


संदर्भ : १) कृषिव पदु म विभाग शा.नि. क्र.विमायो-२०१७/प्र.क्र.१३५/१४-अ,, दि.२८-९-२०१७ 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआ/फळलो-१/पुहआफपिकवयोअ.मा/३३/२०१८, 
दि.०३/१०/२०१८. 
3) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. २/४/२०१८. 
प्रस्तावना:- 
शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान धोक्या पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱयांचे आर्थिक स्थैर्य 
आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुनर्रचित हवामानावर आधारीत 
फळपिक विमा योजना सन २०१८-१९ राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे फळपिकाच्या 
उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट होते. पर्यायाने होतकऱ्यांना अपेक्षीत 
उत्पादन न मिळाल्याने शेतकऱ्याला आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा विचार करुन 
शेतकऱयांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान आधारीत पीक विमा 
योजना सन २०१७-१८ मध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, पेरु व चिकू,द्राक्ष, लिंबू, केळी व आंबा या ९ पिकांसाठी 
महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्यात आली आहे. 
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन २०१७-१८ 


(आंबिया बहार) मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र. १ मधील शासन निर्णय क्र. विमायो-१०१७/प्र.क्र.१३५/१४-ओ 
२८ सप्टेंबर २०१८,अन्वये आंबिया बाहारासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. योजनेत सन २०१७- 
१८ आंबिया बहारासाठी सहभागी कंपन्यांनी मागणी केल्यानुसार राज्य हिस्सा अनुदानाची मागणी कृषि 
आयुक्तालयाने सादर केल्यानुसार नियमित व गारपिट या हवामान धोक्याची राज्य हिस्साच्या रक्‍कमेस वित्तीय 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 


शासन निर्णय - 
पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना सन २०१७-१८ (आंबिया बहार) मध्ये राबविण्यासाठी 


नियमित व गारपिट या हवामान धोक्याची विमा कंपनीकडून राज्य हिस्साची रक्‍कम रु. ५३,२७,२९,३०१/- ची 
मागणी करण्यात आलेली आहे. नियमित व गारपिट या हवामान धोक्याची अनुदान मागणीस खालील 


विवरणपत्रा प्रमाणे कंपनी निहाय राज्य हिस्साच्या रक्‍कमेस शासन मान्यता देत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१७/प्र.क्र.१६९ /१३-अ, 


सन २०१७ - १८ आंबिया बहाराचे कंपनी निहाय विवरण पत्र 


नियमीत (विमा 
विमा पोर्टलवरील | गारपीटया पोर्टलवरी व च राज्य हिस्सा विमा यं 
कंपनी नोंद झालेली विमा हवामान ता गारपीट व कंपनीस राज्य हिस्सा विमा 
विमा कंपनी कंपनी प्रत्यक्षात कंपनीस अदा कंपनीस अदा 
अ. कंपनीचे कंपनी निहाय धोक्याची नियमीत असी कंपनीस अदा 
a विमा कंपनीचे नाव कडील प्राप्त एकुण रॉज्य विमा केलेल्या मागणी एकुण tae केलेली (अगाऊ करावयाची रक्कमे 
न एकुण मागणी AeA कंपनीची पैकी जीकमी | SP म्हणुन दिलेली) | 
हिस्सा (रक्कम कंपनीची (रक्‍कम रु.) रु.) 
असेल ती) एकुण (रक्‍कम रु.) 
रु) मागणी 
देय (रक्‍कम रु.) 
च्य २ 3 | oe 4 & | 8 | ८ 8 
3 | Sau 933222098 | ११३४०५९८० | १८६१६८५३ | F93B¥OYRZo | 432022233 | ८,३६,१३,६३२ ४८४०९२०१ 
इन्शुरन्स कंपनी ७04124 
एच.डी.एफ.सी. 
२ | जनरलडइन्शुरन्स | १३३४६०२००४ | १३८२३६८९२७ | २००७९७०२ | १३३४६०२००४ | १३५४६८१७०६ | ९२,९१,८५,०९४ ४२५४९६६१० 
कंपनी लिमिटेड 
बजाज अलायन्झ 
३ | जनरलइंशुरन्स | २७५६४७४७० | २३९६९६५८८ | २६३२६६५७ | २३९६९६५८८ | २६६०२३२४५ | २०,७१,९९,७५५ ५८८२३४९० 
कंपनी लिमिटेड 
एकुण १७४४१३७४९३ १७३५४७१४९५ ६५०२३२१२ | १६८७७०४५७२ | १७५२७२७७८४ १२१९९९८४८१ ५३२७२९३०१ 
भारतीय कृषि विमा कंपनी मार्फत योजनेत उपरोक्त सहभागी कंपन्यांना शेतकऱ्यांना द्यावयाच्या 


अनुदानासाठी राज्य शासनाच्या हिस्सा पोटी देय होणारी रक्‍कम खालील लेखाशिर्षा खालील अर्थ संकल्पीय 
तरतुदीतुन भागविण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मागणी क्रमांक डी- ३ 
लेखाशिर्ष २४०१ - पीक संवर्धन 


११० (दोन) पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, राज्य योजना, 
(००) (०७ पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना 
(२४०१ ९४०२), ३३ अर्थसहाय्य 


पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना सन २०१७-१८आंबिया बहारासाठी कृषि आयुक्तालयाने राज्य 
हिस्साची मागणी केलेली रक्‍कम रु. ५३,२७,२९,३०१/- (त्रेपन्न कोटी सत्ताविस लाख ऐकांणतीस हजार तीनशे 


एक) अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. 


या शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात आलेल्या रु. ५३,२७,२९,३०१/- रक्कमेची कोषागारातुन 
आहरन व वितरना करीता सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -०१ यांना 
आहरन व संवितरन अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत असुन, संचाळक, विस्तार व प्रसिक्षण, कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -०५ यांना नियंत्रन अधिकारी म्हणुन घोषित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेला निधी वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि २/४/२०१८ 
च्या परिपत्रकातील सूचनांचं पालन करून खर्च करण्यात यावा तसेच तात्काळ उपाययोजना होण्याच्या हेतूनेच 
कोषागारातून आहारीत करावा आणि सर्व अंमलबजावणी यंत्रणांनी सदर निधी उपयोजनाविना बैक खात्यामध्ये 
ठेवू नये. 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१७/प्र.क्र.१६९ /१३-अे, 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१०१९१५३१५७९३०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


e Digitally signed by Ashok Maroti Atram 
A h k M t DN: c=IN, ० rnment Of Maharashtra, ou=Industry Energy 
S ग (0 a ro | and Labour Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=e212845 163abd7087 17bb4bef92b6886b147679a5af5 
a494e268689ab8d696dd, 


Atram cur 
(अशोक आत्राम) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१.आयुक्‍त कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२.संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 
३.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 
४.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 
५.अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 
६.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 
७.महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 
८. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे -०१ 
९.वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी पुणे. 
१०. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 
११. सहसंचालक लेखा व कोषागारे, संगणक, नविन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई-३२. 
१२. उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१/१४८१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 
१३. उपसचिव (अर्थसंकल्प), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२. 
१४. सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय, 
मुंबई -३२ 
94. निवडनस्ती -१३ ओ 


पृष्ठ 3 पैकी ३ 


